RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २४]] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जून २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधांचे ) संरक्षण अधिनियम , १ ९९९. 


क्रमांक एमपीआय-२०१६/ प्र.क्र .११८ / पोल-११. -ज्याअर्थी, अॅड २ अर्न ॲडव्हटाईजमेंट इंडिया प्रा . लि . ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास 
कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष /संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/ संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 


ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक 
यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची 
आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 


( अ ) स्थावर मालमत्ता : 


अ.क्र . 


मालमत्तेचा पत्ता 

( २ ) 


मालकाचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


विजय शेखरया ( महंतेश) बेल्लाद 


विजय शेखरया ( महंतेश ) बेल्लाद 
अनिल वाधवा , प्रदिप वाधवा 


१ फ्लॅट नं . ५०१, ए-६, लुंकड स्काय व्ही . सर्व्हे नं . २११, लोहगाव, विमान नगर , 

पुणे हा फ्लॅट दस्तऐवज क्र . हवल -१०-००८०१-२०१२. 
२ कारनेशन्स को - ऑ.हा. सोसायटीमधील तळमजला, पहिला मजल्यावरील फ्लॅट नं . २ , 

क्षेत्र १५४, मौजे येरवडा, कल्याणीनगर येथील सर्व्हे नं . २२१ ए, २२१ बी , २२१ सी , 
२२१ डी , सिटी सर्व्हे नं . २१०५ मधील प्लॉट नं . १९ व २० हा फ्लॅट दस्तऐवज 

क्र . ८००७ / २०० ९, दिनांक ७ मे २०१० रोजी खरेदी केलेला आहे. 
३ विजय महंतेश बेल्लाद याचे नावे असलेले मौजे मारणेवाडी, ता . मुळशी, जिल्हा पुणे 

गट क्र . ३३८ पैकी क्षेत्र १ हेक्टर २१ आर गट क्र . ३४२-३९ ४ पैकी क्षेत्र ४८ आर 
गट क्र . ३३७ पैकी क्षेत्र १ हेक्टर १८ आर दस्तऐवज क्र . ६३०८/०८ , दिनांक २० ऑगस्ट 
२००८ रोजी खरेदी केलेली आहे . 


विजय शेखरया ( महंतेश) बेल्लाद 


इरफान मोहम्मद सयद 


. 


४ फ्लॅट नं . सी ४ , फेड २ मेफेअर अलिंगझा, एन. आय. बी. एम . रोड, कोंढवा, पुणे-४८ 

इरफान सयद याचा फ्लॅट . 


( ब ) जंगम मालमत्ता : 


अ.क्र . 


मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


एमएच -१२-ईएक्स -१११ , बीएमडब्ल्यू मोटार कार , इंजिन नं . एमबीएएनएक्स-३५०१० सी ०६५२४, चेसीज नं . आयएसई- १-४१६१ 


७-००८७२८ . 


२ 


- 


एमएच-१२-एचझेड-६६, हुंदाई मोटार कार, इंजिन नं. २८११२- ओएक्स ११०पीपीजीएफ ३० एल, चेसीज नं . एलएचडी १३००२ 

आरएचडी १३००३ . 


अ.क्र . 


बँक व बँच 


खाते क्र . 


खात्याचे नाव 


बॅलन्स 


रक्कम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


अॅक्सीस बँक, चेन्नई 


९ ११०२००३९ ६२०८१ 


अॅड 


टु 


अर्न आडव्हरटाईजर्स इं 


२ 


आयसीआयसीआय बँक, चेन्नई 


०५७७०५००१६५४ 


अॅड 


टु 


अर्न आडव्हरटाईजर्स इं 


. 


३ 


आयसीआयसीआय बँक, पुणे 


६४६१०१५०००३६ 


चैतन्यकुमार सिंग 


. 


४ 


एचडीएफसी बँक, चेन्नई 


०२०६२३२०००२ ९ 


अॅड टु अर्न आडव्हरटाईजर्स इं 


O 


५ 


एचडीएफसी बँक, चेन्नई 


०२०६२३२०००२ ९ २ ९ 


अॅड 


टु 


अर्न आडव्हरटाईजर्स इं 


६ 


इंडसइंड बँक 


०१७७- जीएन०२०५-०५० 


अॅड टु अर्न आडव्हरटाईजर्स इं 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९ ३ ९ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


७ 


स्टँडर्ड चार्टड बँक 


४३६०५०२१७५३ 


अॅड टु अर्न आडव्हरटाईजर्स इं 


o 


८ 


आरबीएस बँक 


१४०४ ९ ७० 


विजय बेल्लाद 


. 


or 


एचएसबीसी बँक 


१०५५५२६४०००६ 


विजय बेल्लाद 


२१,०४ ९ 


१० 


एचएसबीसी बँक 


१०५०६०६२८००६ 


परीनिता श्रीवास्तव 


११,३०३ 


११ 


एस बँक 


०००५८३ ९ ००००११६७ 


विजय बेल्लाद 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुरेश खाडे, 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३९ 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 22nd June 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT Act , 1999. 

No. MPI. 2016 /C.R.118 / Pol- 11. — Whereas, complaints have been received from number of 
depositors against Add 2 Earn Advertisers India Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as “ the said 
Financial Establishments” ), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to 
return the said deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and 
their Chairmen /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman /Directors from and out of 
the deposits collected by the said Financial Establishment . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 , section 5 , 
section 8 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial 
Establishment ) Act , 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) the 
Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment 
and in the name of its Chairman /Directors as specified in the Schedule . 


Schedule 


Owner of Property 

( 3 ) 


The property of the said accused to be attached is as follows : 

( A ) Immovable Property : 
Sr. No. 

Address of Property 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 Flat No. 501 , A -6 , Lunkad Skyve , Survey No. 211, Lohgaon , 

Vimannagar, Pune, Reg . No. Haval- 10-00801-2012 . 
2 Carnation CHS . Flat No. 2 , Area 154 , Village Yeravada, 

Kalyani Nagar, Pune , Survey No. 221A , 221B , 221C , 221D , 
City Survey No. 2105, Plot No. 19,20 , Reg . No. 8007/2009, 

dated 7th May 2010 . 
3 Village Marnewadi, Tal. Mulsi, Dist . Pune , Area 1H 21R of 

Survey No. 338,48 R of Survey No. 342-394 , 1H 18R of 337 , 

Reg . No. 6308/08 , dated 20th August 2008 . 
4 Flat No C -04 , Phase - 2 , Myfair Elingza , NIBM Road , Kondhava , 

Pune . 


Vijay Shekheryya 
(Mahantesh ) Bellad . 
Vijay Shekheryya 
(Mahantesh ) Bellad , 
Anil Wadhwa, 
Pradeep Wadhwa. 
Vijay Shekheryya 
(Mahantesh ) Bellad and 


Irfan Mohmmad Sayyed 


( B ) Movable Property : 


( 1) MH - 12 - EX - 111, BMW , Motor Car Engine No. MBANX 

35010C06524 , Chise - 1-4161-7-008728 . 


Vijay Shekheryya 
(Mahantesh ) Bellad . 


( 2 ) MH - 12 -HZ -66 , Hundai Motor Car , Engine No. 28112-0X110 

PP GF30L , Chiese LHD13002 RHD 13003 


Vijay Shekheryya 
(Mahantesh ) Bellad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 


4 


Bank & Branch 


Account No. 


Account Name 


Amount 


Sr. 
No. 


1 


0 


2 


0 


3 


0 


4 


AXIS Bank , Chennai 911020039620881 
ICICI Bank , Chennai 057705001654 
ICICI Bank , Pune 646101500036 
HDFC Bank , Chennai 02062320002956 
HDFC Bank , Chennai 02062320002929 
INDUSIND Bank 0177 -GNO205-050 
Standard Chartered 43605021753 
Bank . 


Add 2 Earn Advertisers Ind 
Add 2 Earn Advertisers Ind 
Chaitanya Kumar Singh 
Add 2 Earn Advertisers Ind 
Add 2 Earn Advertisers Ind 
Add 2 Earn Advertisers Ind 
Add 2 Earn Advertisers Ind 


0 


5 


0 


6 


0 


7 


0 


8 

9 
10 
11 


RBS Bank 
HSBC Bank 
HSBC Bank 
YES Bank 


1404970 
105 552640 006 
105 060628 006 
000583900001167 


Vijay Bellad 
Vijay Bellad 
Mrs. Pernita Srivastava 
Vijay Bellad 


0 
21049 
11303 

0 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURESH KHADE , 
Deputy Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१ , २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जून २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९. 


क्रमांक एमपीआय . २०१६ / प्र.क्र .११७/ पोल- ११. - ज्याअर्थी, (१ ) रेड कार्पेट फायनान्स (इंडिया) लि ., ( २ ) रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट प्रा . लि ., 
( ३) रेड कार्पेट प्रा . लि ., ( ४ ) रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट आणि मार्केटिंग प्रा . लि . (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला 
आहे.) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी 
त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/ संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 


.. 


ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / 
संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे. 


अनुसूची 
आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 


( अ ) स्थावर मालमत्ता : 


अ.क्र . 


मालमत्तेचा पत्ता 

( २ ) 


मालकाचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


- 


. 


१ रहेजा क्लासीक , बि . क्र . ५, फ्लॅट क्र . २२०२, २२ वा माळा ,लिंक रोड ओशिवरा , श्री . प्रदिप जितेंद्र अत्रे 

अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५३. 
२ एचडीआयएल मेट्रोपॉलीस बिल्डींग, फ्लॅट क्र . सी १६०४ , जे. पी . रोड, गुरुद्वारा समोर, सुबोध त्यागी, मीना त्यागी 

चार बंगला, अंधेरी (प. ), मुंबई ४०० ०५३. 
३ एचडीआयएल मेट्रोपॉलीस बिल्डींग , फ्लॅट क्र . सी १६०५ , जे. पी. रोड, गुरुद्वारा समोर , सुबोध त्यागी, मीना त्यागी 

चार बंगला, अंधेरी (प .), मुंबई ४०० ०५३ . 
४ समर्थ आंगन, अंधेरी , फ्लॅट क्र . १११०, ११११, १११२ बी विंग, ११ वा माळा, बिल्डींग नं . २३ , रेड कार्पेट फायनान्स इंडिया लि . 
समर्थ आंगन ३, ओशिवरा, अंधेरी (प .), मुंबई ४०० ०५३. 

सध्या - श्री . धिरज रघुनाथ शेट्टी 
यांच्या नावावर . 


. 


५ समर्थ आंगन , अंधेरी, फ्लॅट क्र . २४१० , २४११, २४१२, बी विंग , २४ वा माळा , 

बिल्डींग नं . २३, समर्थ आंगन ३, ओशिवरा , अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५३. 


सुबोध त्यागी, मीना त्यागी 
सध्या - श्रीमती दिशा राजीव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 


खाते क्र . 


बॅलन्स रक्कम 


( ब ) जंगम मालमत्ता : 
अ . क्र . 

बँक व बँच 

( २ ) 
१ एसबीआय , मांडवी 


खात्याचे नाव 

( ४ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 
२० लाख एफडी 


३५७२२५७२९९ ० 


९ १००२००२०५०८७९९ 


१३२२६ 


०८७७०२१०००१७७६ 


९ ८०० 


०४५५११३१००२२७३ 


७०८६५ 


३० ९ २३७६२०६० 


. 


३०३७ ९ १६३२५६ 


३० ९०५९९२७३२ 


. 


Sr. PL , EOW , UNIT -XI, C.R. 
No. 33 of 2012 
रेड कार्पेट प्रा . लि . 
रेड कार्पेट फायनान्स इंडिया 
इंडियन सिनेमा 
रेड कार्पेट प्रा . लि . 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट मार्केटिंग 
रेड कार्पेट फायनान्स इंडिया 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट 
सुबोध त्यागी 


३०२४४४४५५१ ९ 


. 


३०५५८७१२५ ९ ० 


३०८७९९ ६५३८६ 


O 


३०२८ ९ १०२७४८ 


३०३०८३५५८३१६० 


३० ९ ०५ ९ ८०२४ ९ 


O 


३० ९ ०५४७९ ५१८५ 


O 


३०८५१५४४५५२ 


o 


२ अॅक्सीस बँक , लोखंडवाला 
३ युको बँक, अंधेरी 
४ ओरीएंटल बँक ऑफ कॉमर्स 
५ एसबीआय , 

वरसोवा 
६ एसबीआय, वरसोवा 
७ एसबीआय , 

वरसोवा 
८ एसबीआय, 

वरसोवा 
९ एसबीआय , वरसोवा 
१० एसबीआय , वरसोवा 
११ एसबीआय , वरसोवा 
१२ एसबीआय, वरसोवा 
१३ एसबीआय, वरसोवा 
१४ एसबीआय , वरसोवा 
१५ एसबीआय, वरसोवा 
१६ एसबीआय, वरसोवा 
१७ एसबीआय , वरसोवा 
१८ एसबीआय , वरसोवा 
१ ९ आयसीआयसीआय , लोखंडवाला 
२० आयसीआयसीआय , लोखंडवाला 
२१ आयसीआयसीआय, जेव्हीपीडी 
२२ युनियन बँक, अंधेरी 
२३ पंजाब नॅशनल बँक 
२४ स्टॅडर्ड चार्टड बँक , अंधेरी 
२५ स्टैंडर्ड चार्टड बँक , अंधेरी 
२६ अॅक्सीस बँक, लोखंडवाला 
२७ एस बँक , अंधेरी 
२८ समता सहकारी , बँक 
२९ समता सहकारी , बँक 
३० समता सहकारी, बँक 


३०३५१३६६७१२ 


सुबोध त्यागी 


० 


३०८५१५२४३५३ 


o 


३०३५१२२१३७० 


. 


०२६३०५००२२८२ 


o 


०२६३०५००२६६४ 


मीना त्यागी 
मीना त्यागी 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट प्रा . लि . 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट प्रा . लि . 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट प्रा . लि . 
रेड कार्पेट फायनान्स इंडिया 
रेड कार्पेट फायनान्स इंडिया 
रेड कार्पेट इंटरटेनमेंट मार्केटींग 


०३६६०५०००५४७ 


. 


५६५३०१०१००५०२४ ९ 


१२०३००२१०००६२१५७ 


o 


२४३०५०५८०१३ 


. 


२२४०५३५५१ ९ ६ 


९ १००२००२०६५४४४१ 


००१०८४१०००००८०३ 


अक्षयमाण इंटरप्रायजेस 
सुबोध त्यागी 
अक्षयमाण इंटरप्रायजेस 
सागर इंडाफोन 
सुबोध त्यागी 
मीना त्यागी 


९ २११५३ 


७२ ९ ४ 


O 


७२९ ५ 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुरेश खाडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब , गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 22nd June 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT , 1999. 

No. MPI. 2016 /C.R.117 /Pol. 11. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against ( 1) Red Carpet Finance (India ) Ltd., (2 ) Red Carpet Entertainment Pvt. Ltd., 
( 3 ) Red Carpet Pvt. Ltd., (4 ) Red Carpet Entertainment and Marketing Pvt. Ltd., (hereinafter 
referred to as “ the said Financial Establishments” ), complaining that they have collected the 
Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and 
their Chairmen /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen /Directors from and out 
of the deposits collected by the said Financial Establishments. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 , section 5 
and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) 
Act , 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) , the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishments and the property 
in the name of their Chairmen /Directors as specified in the Schedule . 

Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 


( A ) Immovable Property : 
Sr. No. 

Address of Property 
( 1 ) 

( 2 ) 


Owner of Property 

( 3 ) 


1 


Mr. Pradeep Atrey 


Flat No. 2202 , Raheja Classique , 22nd Floor, Building 
No. 5 , Raheja Classique, Oshiwara Link Road , 
Andheri (W.) , Mumbai 400 053 . 
Flat No. C - 1604 , HDIL Metropolice , J. P. Road , 
Opp . Gurudwara , Four Bungalows, Andheri (W.), 
Mumbai 400 053. 


2 


Subodh Tyagi and 
Meena Tyagi. 


3 


Flat No. C - 1605 , HDIL Metropolice , J. P. Road , 

Opp. Gurudwara , Four Bungalows, Andheri (W.), 
Mumbai 400 053 . 


Subodh Tyagi and 
Meena Tyagi. 


4 Samartha Aangan , Flat No. 1110 , 1111, 1112 , B Wing , 

Building No. 23 Samartha Aangan 3, Oshiwara , 
Andheri (W.) , Mumbai 400 053. 


Red Carpet Finance 
(India ) Ltd. through 
Dhiraj Shettti. 


5 


Samartha Aangan , Flat No. 2410 , 2411, 2412 , B Wing , 

Building No. 23 , Samartha Aangan 3, Oshiwara , 
Andheri (W.) , Mumbai 400 053. 


Subodh Tyagi and 
Meena Tyagi through 
Mrs. Disha Rajeev . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 


S 


( B ) Movable Property 


Account No. 


Account Name 


Amount 


Sr. Bank and Branch 
No. 
( 1 ) 

( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


SBI Bank , Mandvi 


35722572990 


20 
Lakh FD 


910020020508799 


13226 


08770210001776 


9800 


04551131002273 


70865 


30923762060 


0 


30379163256 


0 


30905992732 


0 


30244445519 


0 


30558712590 


0 


30879965386 


0 


30289102748 


0 


3030835583160 


Sr.PI,EOW ,UNIT -XI, C.R . 
No. 33 of 2012 
Red Carpet Pvt . Ltd. 
Red Carpet Finance India 
Indian Cinema 
Red Carpet Pvt. Ltd. 
Red Carpet Inter and Mar 
Red Carpet Finance India 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Subodh Tyagi 
Subodh Tyagi 
Meena Tyagi 
Meena Tyagi 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Intertainment 
Red Carpet Finance India 
Red Carpet Finance India 
Red Carpet Inter and Mar 


0 


30905980249 


0 


309054795185 


0 


30851544552 


0 


30351366712 


2 Axis Bank , Lokhandwala 
3 UCO Bank , Andheri 
4 OBC , Andheri 
5 SBI, Versova 
6 SBI, Versova 
7 SBI, Versova 
8 SBI, Versova 
9 SBI, Versova 
10 SBI, Versova 
11 SBI, Versova 
12 SBI, Versova 
13 SBI, Versova 
14 SBI, Versova 
15 SBI, Versova 
16 SBI, Versova 
17 SBI, Versova 
18 SBI, Versova 
19 ICICI Bank , Lokhandwala 
20 ICICI Bank , Lokhandwala 
21 ICICI Bank , JVPD 
22 Union Bank , Andheri 
23 Punjab National Bank 
24 Standard Charted Bank , 

Andheri . 
25 Standard Charted Bank , 

Andheri. 
26 Axis Bank , Lokhandwala 
27 YES Bank , Andheri 
28 Samta Bank , Andheri 
29 Samta Bank , Andheri 
30 Samta Bank , Andheri 


0 


30851524353 


0 


30351221370 


0 


026305002282 


0 


026305002664 


0 


036605000547 


0 


565301010050249 


0 


1203002100062157 


0 


24305058013 


0 


22405355196 


Akshy Man Enterprises 


0 


910020020654441 


0 


001084100000803 


0 


921153 


Subodh Tyagi 
Akshy Man Enterprises 
Sagar Indafine 
Subodh Tyagi 
Meena Tyagi 


0 


7294 


0 


7295 


0 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURESH KHADE , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब , गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ जून २०१७ 


अधिसूचना 


~ 


3 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी . २०१७/ (२०६ )/उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २०१० /( ९ ४१)/ उ-१४, दिनांक २२ मार्च २०११ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 

उक्त अधिनियम ” असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा, दिनांक २४ मार्च २०११ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे 
मौजे अर्जुनी , तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून 
जाहीर केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे अर्जुनी , तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर येथील जमिनी अधिसूचनेच्या 
अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत 
असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट-कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्टच्या कलम २१ सह वाचावे (१ ९०४ चा -१) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या 
गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे तरतुदीनुसार 
प्रकरण सहा, दिनांक ८ जून २०१७ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे अर्जुनी , तालुका कागल , 

जिल्हा कोल्हापूर 
गट नंबर क्षेत्र 

क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 

( हेक्टर आर ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


गट नंबर 


२२२ पैकी 


१ 
२ 


२२३ 
२२४ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२ ९ 
२३० 
२३१ 


६ 


२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२ ९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 


८ 
९ 


२३२ पैकी 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 


५.२१ 
६.७३ 
०.३४ 
१.२० 
१.१ ९ 
०.३८ 
०.४४ 

१.०१ 
०.५६ 
३.९९ 
०.९ ५ 
१.२४ 
०.२३ 
०.७४ 
०.९९ 
०.९ ५ 
०.२६ 
१.०७ 
१.४ ९ 
२.३६ 

१.१६ 
१.६६६ 


२३ ९ 
२४० 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४ ९ 
२५० 


२५१ 
२५२/१ 
२५२/२ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५ ९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 
२६३/१ 
२६३/२ 
२६३/३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७/१ 
२६७/२ 
२६८ 


०.७५ 
१.२६ 
१.०४ 
०.८४ ९ 
०.१ ९ ३ 

०.७१ 
०.१८३ 
०.१५२ 
०.८८ 
१.०८ 
०.०७ 
१.५० 
१.१८ 
१.८२ 
१.४१ 
१.०३ 
३.०५ 
३.४८ 

३.९ ८ 
१२.७५ 

१.०४ 
१८.२३१ 


३६ 
३७ 
३८ 
३ ९ 
४० 
४१ 
४२ 
४३ 
४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 


११ 


. 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४५ 


२८५ पैकी 


४७ 
४८ 
४ ९ 
५० 
५१ 
५२ 


५३ 


५४ 
५५ 
५६ 
५७ 
५८ 


२ ९ १ 
२ ९ २ 
२ ९ ३ / १ 
२ ९ ३ / २ 
२ ९ ४ 
२ ९ ५ 
२ ९ ६ 
२ ९ ७ 
२ ९ ८ / १ 
२ ९ ८ / २ 
२ ९९ 
३०० 
३०१ 
३०२ 
३०३ 
३०५ 
३०६ 
३०७ 
३०८ 
३० ९ 
३१० 
३११ 
३१२ 
३१३ 
३१४ 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
३१८ 
३१ ९ 
३२० 
३२१ 
३२२ 
३२३ 
३२४ 
३२५ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२ ९ 
३३० 
३३१ 
३३२ 
३३३ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 
३५४ 


६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६ ९ 
७० 
७१ 
७२ 
७३ 
७४ 
७५ 
७६ 
७७ 
७८ 
७ ९ 
८० 


३.०० 
०.७० 
०.३४ 
०.४३ 
०.७ ९ 
०.६५ 
१.१४ 
१.१८ 
०.६८ 
०.५१ 
०.७० 
४.८४ 
०.२८ 
१.३ ९ 
२.८४ 
४.४० 
२.६५ 
१.०२ 
१.२६ 
२.९ ३ 
०.८० 
१.०२ 
०.५० 
०.४१ 
०.३६ 
०.५ ९ 
०.५ ९ 
०.९ ६ 
१.७७ 
०.५० 
०.२४ 
०.२० 
०.८४ 

०.१० 
०.० ९ 
०.१७ 
०.१ ९ 
०.२५ 
०.३० 
०.३५ 
३.०७ 
१.७५ 
३.२८ 
१.०१ 
१.१३ 
३.७ ९ 
७.८ ९९ 

१.४२ 
०.५७१ 
१२.२३ 
०.५ ९ 
०.२५ 
०.२५ 


९ ८ 
९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१० ९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११ ९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२ ९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३ ९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४ ९ 


३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५ ९ / १ 
३५ ९ / २ 
३६० 
३६१ / अ 
३६१ / ब 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६५ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 
३६ ९ 
३७० 
३७२ 
३७३ 
३७४ 
३७५ 
३७६ 
३७७ 
३७८ 
३७ ९ / १ 
३७ ९ / २ 
३८० 
३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
३८८ 
३८ ९ 
३ ९ ० 
३ ९ १ 
३ ९ २ 
३ ९९ 
४०२ 
४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 
४०७ 
४०८ 
४० ९ 
४१० 
४११ 
४१२ 


०.५३ 
०.६२ 
०.८२९ 
०.३१४ 

०.०२ 
०.२ ९ ३ 
०.०३ 

०.०२ 
०.६८८ 

०.०२ 
१.२४ 
०.४१५ 
०.४८६ 

०.०५ 
०.०५ 
१.३५ 
०.२४ 
०.२७ 
०.२१ 
०.०८ 
०.१० 
०.०६ 
०.०८ 
०.०७ 
०.०७ 
०.५२ 
०.६७ 
०.७६ 


८२ 
८३ 
८४ 
८५ 
८६ 


०.२३ 
०.४१ 
०.३५ 
०.३५ 
०.३३ 
०.३४ 
०.८६ 
५.८० 
०.३२ 
८.०८ 
४.२० 
०.२० 
१.५५ 
१.६० 
२.४१ 
३.८८ 
५.१४ 
१.६० 

१.७१ 
७.८७१ 

०.७३ 
१०.५४ 

३.९ ३ 


८७ 


८८ 


९ २ 
९ ३ 
९ ४ 
९ ५ 
९ ६ 
९ ७ 


एकूण 


२४३.१७४ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१ , शके १ ९ ३ ९ 


चतुः 

: सीमा .. 


उत्तरेस 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे कोडनी , ता. चिकोडी , जिल्हा बेळगावची शीव . 
गट नं . २१४,२१५ , ५१६,२१७,२१८ व २२१. 
गट नं . २२२ पैकी, २३२ पैकी , २३३,२३४,२३६,२३८,२६ ९,२७०,२९ ०,२८ ९, ३९ ३ ते ३ ९ ७, ४०० / अ व ४०१ . 
गट नं . ६० ९ , ६०८ , ६०४, ६०३, ६०१, ६०२, ५६१ / अ , ५६१/ ब , ५६०, ५५ ९ , ५५८ , ५५५, ५५४, ५५३, 
५५२ , ५५१, ५३७, ५३६ , ५३४, ५३३ , ३३७ ते ३४१, ३४ ९ / २, ३४८,४१६ , ३४६,४१५/ १,४१५ / २ व 


४१३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रेखा काटम, 


कक्ष अधिकारी . 


اسة 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 7th June 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. IDC 2017 /( 206 ) /IND-14.—Whereas,by the GovernmentNotification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2010 /( 941 )/IND - 14 , dated the 22nd March 2011, issued in 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act”), the Government 
of Maharashtra has appointed the 24th March 2011, to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas of village Arjuni in Taluka Kagal of 
District Kolhapur mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared 
those areas as an Industrial Area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the said areas in the 
village Arjuni in Taluka Kagal of District Kolhapur, mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as " the said areas” ), are not required for the purpose of development as 
an Industrial Area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby, with effect from the 8th June , 2017 , declares that the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the 
Industrial Area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that 
date . 

Schedule 
Village Arjuni, Taluka Kagal, District Kolhapur 


Gat No. 


Gat No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


( 2 ) 
222 Pt. 
223 
224 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 Pt. 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 


Area 
(Hectare Are ) 

( 3 ) 
5.21 
6.73 
0.34 
1.20 
1.19 
0.38 
0.44 
1.01 
0.56 
3.99 
0.95 
1.24 
0.23 
0.74 
0.99 
0.95 
0.26 
1.07 
1.49 
2.36 
1.16 
1.666 
0.75 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 


252/1 
252/2 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263/1 
263/2 
263/3 
264 
265 
266 
267/1 
267/2 
268 
285 Pt. 
291 


Area 
(Hectare Are ) 

( 3 ) 
1.26 
1.04 
0.849 
0.193 

0.71 
0.183 
0.152 
0.88 
1.08 
0.07 
1.50 
1.18 
1.82 
1.41 
1.03 
3.05 
3.48 
3.98 
12.75 

1.04 
18.231 

3.00 
0.70 


भाग चार - ब -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१ , शके १ ९ ३ ९ 


. 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 


292 
293/1 
293/2 
294 
295 
296 
297 
298/1 
298/2 
299 
300 
301 
302 
303 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
350 
351 
352 
353 
354 
356 


0.34 
0.43 
0.79 
0.65 
1.14 
1.18 
0.68 
0.51 
0.70 
4.84 
0.28 
1.39 
2.84 
4.40 
2.65 
1.02 
1.26 
2.93 
0.80 
1.02 
0.50 
0.41 
0.36 
0.59 
0.59 
0.96 
1.77 
0.50 
0.24 
0.20 
0.84 
0.10 
0.09 
0.17 
0.19 
0.25 
0.30 
0.35 
3.07 
1.75 
3.28 
1.01 
1.13 

3.79 
7.899 

1.42 
0.571 
12.23 
0.59 
0.25 
0.25 
0.53 


99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 


356 
357 
358 
359/1 
359/2 
360 
361/ A 
361/ B 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379/1 
379/2 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
399 
402 
403 
404 
405 
406 
407 


0.62 
0.829 
0.314 

0.02 
0.293 
0.03 
0.02 
0.688 
0.02 

1.24 
0.415 
0.486 
0.05 
0.05 
1.35 
0.24 
0.27 
0.21 
0.08 
0.10 
0.06 
0.08 
0.07 
0.07 
0.52 
0.67 
0.76 
0.66 
0.23 
0.41 
0.35 
0.35 
0.33 
0.34 
0.86 
5.80 
0.32 
8.08 
4.20 
0.20 
1.55 
1.60 
2.41 
3.88 
5.14 
1.60 
1.71 
7.871 

0.73 
10.54 

3.93 


408 


409 
410 
411 
412 


Total ... 


243.174 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 


१५ 


Boundaries . 


On the North by 


.. 


On the South by 
On the East by 


Boundary of Village Mouje Kodani, Taluka Chikodi, District 

Belgaum . 
Gat No. 214 , 215 , 516 , 217 , 218 and 221. 
Gat No. 222 Pt , 232 Pt, 233 , 234 , 236 , 238, 269, 270 , 290 , 289 , 393 to 

397, 400 / A and 401. 
Gat No. 609 , 608 , 604 , 603 , 601, 602, 561/A , 561/ B , 560 , 559, 558, 
555,554, 553, 552, 551, 537,536 , 534 ,533 , 337 to 341, 349/2 , 348,416 , 
346 , 415/1 , 415/2 and 413 . 


On the West by 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


REKHA KATAM , 

Desk Officer . 


भाग चार - ब -३ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३ ९ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जून २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१७/ ( २०६) /उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ 
च्या तरतुदीनुसार कलम २, खंड ( ग ) ची अधिसूचना आयडीसी-२०१०/ (९ ४१) / उद्योग -१४, दिनांक २२ मार्च २०११ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . तीन ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख 

उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) चे कलम २, खंड (ग ) अंमलात आणले होते. उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ , 
खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे अर्जुनी , तालुका कागल , जिल्हा कोल्हापूर येथील काही जमिनी 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी 
आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २, खंड (ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या 
कलम २१ सह वाचावे (१९ ०४ चा -१) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या 
गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम २, खंड ( ग), दिनांक ८ जून २०१७ पासून 
रद्द करीत आहे आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही 

अनुसूची 
मौजे अर्जुनी, तालुका कागल , 

जिल्हा कोल्हापूर 
अ.क्र . 

क्षेत्र 

( हेक्टर आर .) 
( २ ) 

( ३ ) 
१ २२५ 

०.६०.७ 
२ ३०४ 

३.४४ 
३७१ 

०.४ ९ 


गट नंबर 


३ 


एकूण 


४.५३.७ 


... 


.. 


चतुः: सीमा .. 
गट नं . २२५ 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


•• 


गट नंबर २३० 
गट नंबर २२३ 
गट नंबर २२४ व २३१ 
गट नंबर २२६ व २२७. 


•• 


गट नंबर २ ९९ व ३०० 
गट नंबर ३०५ 
गट नंबर ३०२ व ३०३ 
गट नंबर ३०६ व ३०७ . 


•• 


गट नं . ३०४ 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 

पश्चिमेस 
गट नं . 

३७१ 
उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


•• 


गट नंबर ३६ ९ व ३७ ९ / २ 
गट नंबर ३३१ 
गट नंबर ३७२ , ३७३ , ३७४,३७५ व ३७ ९ / २ 
गट नंबर ३७० . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रेखा काटम , 


कक्ष अधिकारी . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१, शके १९ ३९ 

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 7th June 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No.IDC . 2017/( 206 )/IND 14. — Whereas, by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC - 2010 /(941 )/Ind - 14 , dated the 22nd March 2011, issued in exercise 
of the powers conferred by clause (g ) of section 2 of the Maharashtra Industrial Development 
Act, 1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the Government of 
Maharashtra has declared the area mentioned in the Schedule appended to the said notification 
to by as an industrial area ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the said areas of the 
village Arjuni in Taluka Kagal of District Kolhapur, mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said areas”), are not required for the purpose of development as 
an industrial area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( g ) of section 2 of the said Act 
read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , with effect from the 8th June 
2017 , partially rescinds the said notification so far as it relates to the said areas and declares 
that the said areas shall not be the industrial area so declared , except as respects things done or 
omitted to be done before that date : 

Schedule 
Village Arjuni, Taluka Kagal, District Kolhapur 
Sr. No. Gat No. 

Area 

( Hectare Are ) 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


1 
2 
3 


225 
304 
371 

Total ... 


0.60.7 

3.44 
0.49 


4.53.7 


•• 


.. 


Gat No. 230 
Gat No. 223 
Gat No. 224 and 231 
Gat No. 226 and 227 . 


: 

: 


.. 


Boundries. 

Gat No. 225 

On the North by 
On the South by 
On the East by 

On the West by 
Gat No. 304 

On the North by 
On the South by 
On the East by 

On the West by 
Gat No. 371 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


: 


Gat No. 229 and 300 
Gat No. 305 
Gat No. 302 and 303 
Gat No. 306 and 307 . 


.. 


.. 


... 


Gat No. 369 and 379/2 
Gat No. 331 
Gat No. 372 , 373, 374 , 375 and 379/2 
Gat No. 370 . 


.. 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


REKHA KATAM , 

Desk Officer. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९ ३ ९ 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 


आदेश 


क्रमांक सीएसडी/ ४३/ २०१७. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ ( १९ ५८ चा महा. ६० ) च्या कलम ९ ( ब) अन्वये व महाराष्ट्र शासनाचे 
दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे 
करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई मे. Marquise Commodities 

Pvt Ltd यांना या संस्थेच्या एकूण १२,१८,५७१ शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी 
किंमतीच्या + Nil अधिमूल्यासह = एकूण रुपये १,२१,८५,७१० च्या क्रमांक १०,००१ to १२,२८,५७१ पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून) १२,१८,५७१ 
शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये १२,१८६ ( रुपये Twelve Thousand One Hundred Eighty Six Rupees only ) 
एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्कास या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


मनोज रानडे , 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१ , शके १ ९ ३ ९ 


१ ९ 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 


आदेश 


क्रमांक सीएसडी / ४० / २०१७. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा महा. ६०) च्या कलम ९ ( ब ) अन्वये व महाराष्ट्र शासनाचे 
दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे 
करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई मे . Star Union Dai- ichi Life 
Insurance Co. Ltd. यांना या संस्थेच्या एकूण ८ ९ ६४१४३ शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये 
१० दर्शनी किंमतीच्या +११० अधिमूल्यासह = एकूण रुपये १०७,५६,९ ७,१६० च्या क्रमांक २५००००००१ ते २५८ ९ ६४१४३ पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही 
धरून ) ८९ ६४१४३ शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये १०,७५,६९ ८ ( रुपये Ten Lakh Seventy Five Thousand Six 
Hundred Ninety Eight Rupees only ) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्कास या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या 
शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


सुरेश जाधव , 
अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १५-२१, २०१७/ ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९ ३ ९ 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 


आदेश 


. 


क्रमांक सीएसडी/ ६१/ २०१७. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा महा. ६० ) च्या कलम ९ ( ब ) अन्वये व महाराष्ट्र शासनाचे 
दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे 
करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई, मे. Paramount Minerals 
and Chemicals Limited यांना या संस्थेच्या एकूण ९९, ४५,००० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Bonus Equity Shares ) वितरीत 
व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या + Nil अधिमूल्यासह = एकूण रुपये ९, ९ ४,५०,००० च्या क्रमांक २२,१०,००१ ते १,२१,५५,००० 
पर्यंतच्या एकूण (दोन्ही धरून ) ९९, ४५,००० शेअर्सवर ( Bonus Equity Shares ) रुपये ९९, ४५० ( रुपये Ninety Nine Thousand 
Four Hundred Fifty Rupees only) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्कास या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या शेअर्समध्ये 
स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


मनोज रानडे, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


